प्र 
रि 
ष्ट 
रि 
णी” 
र 
्ि 
“व 








“रानटी ऑर्किडच रोपटं दलदलीत वाढायला मदत 
करायचीय का तुला!” त्याचे वडील उद्गारले. “तुला 
खरंच असं करायचं असेल तर स्वयंपाकघराच्या 
दाराबाहेरच तू ते करू शकतोस!” 

तो तेरा वर्षांचा होता तेव्हा जो पर्डनला अचानक 
आपल्या कुटुंबाच्या शेतावर उगवल्लेल्लं दुर्मीळ रानटी 
ऑकिड दिसलं. त्या दिवसापासून, साऱ्या अडथळ्यांना 
पार करत त्याने सुंदर, दिमाखदार लेडीज स्विर्पर्स 
ऑकिडचे रक्षण करण्याचा निर्धार केला. 


ऑकिडचा रक्षक 





मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 





जो पर्डनला आपल्या कुटुंबाच्या शेतावर काम करायला मजा 
येत नसे. त्याचं काम संपत्नं॑ की तो आपला कुत्रा लॅँडीला सोबत 
घेऊन भटकत असे. दोघं मिळून ईस्टर्न ऑन्टारियोतल्या 
झाडाझुडपाच्या आणि दलदलीच्या तीनशे एकर भागात भरपूर 
पायपीट करत असत. 


काळासोबत, तो डोंगरातल्या, दलदल्ीतल्या कानाकोपऱ्यांशी, 
जागांशी परिचित झाला. प्रत्येक प्रजातीची झाडं व रोपटी, बीव्हरचे 
बांध, ओस्प्री पक्ष्याचं घरटं, लांडगा व काळ्या अस्वलाची गुहा 
त्याला कळल्या. जिथे हरणं झोपत, जिथे रानटी कुत्री भटकत, 
जिथे कार्प व बास मासे पोहत, जिथे कासव, बेडूक व टोड अंडी 
घालत त्या सर्व जागांचा ठाव त्याला लागला. सूर्याचा प्रवासमार्ग 
व चंद्राच्या कलांशीही तो चांगला परिचित झाला. 














जून महिन्यात जॉन तेरा वर्षांचा झाला तेव्हा एकदा 
त्याला आठ दुर्मीळ रानटी ऑकिडची रोपटी दिसली. ती 
दलदलीच्या जमिनीत सरळसोट उभी होती. मागे ट्रेकला 
गेला असताना त्याने ही रोपटी पाहिल्री होती, पण त्यावेळी 
त्यांच्यावर फुलं उगवली नव्हती. वाकून जोने एक फूल 
आपल्या हातात घेतलं. ऑकिडचं ते फूल त्याच्या लाडक्या 
लॅडीच्या कानासारखं मुलायम आणि नाजूक होतं. 


“या सूर्यास्तावेळी मला सापडलेली सर्वात सुंदर गोष्ट 
आहेस तू, काय?” तो म्हणाला. 

















चारच दिवसांपूर्वी, त्याची शिक्षिका मिस अमॅकड़ंटायरने शाळेच्या मैदानाच्या 
कडेला फुलांनी बहरल्रेली दोन रोपटी पाहिली होती. मग मिस मॅकडुंटायर 
आपल्या वर्गातल्या मुलांना ती फुलं दाखवायला घेऊन गेली होती. 


“तुम्ही पाहाताय ते एक आश्चर्यच आहे,” ती म्हणाली. “लेडीज स्त्रिपर 
ऑकिडच्या फुलांमध्ये परागकण नसतात आणि ते स्वत:चं परागीकरण करू 
शकत नाहीत. त्यासाठी या फुलांना चोकस मधमाश्यांवर वा फुलांच्या कोशात 
लुडबुड करणाऱ्या किटकांवर अवलंबून राहावं लागतं.” 


त्या दुपारी जोला एक माशी दूर पळवण्यासाठी बरेच प्रयास पडले. 


“ऑकिडच्या रोपट्याला फुलांचा बहर येण्यासाठी सात ते पंधरा वर्ष 
लागतात आणि दरवर्षी त्याच्या प्रत्येक शेंगेत पंधरा ते पस्तीस हजार बिया 
तयार होतात. कल्पनाच करू शकत नाही आपण!” 


हे ऐकून अनेक विद्यार्थ्यांनी माना डोलावल्या, काहींनी उसासा टाकला 
आणि काहींनी थट्टा केली, “एवढ्या सगळ्या बिया कशाला उगाच!” 








माशी परतली. यावेळी तिने जोचा पिच्छाच पुरवला. जोने मानेवर चापट 
मारून तिला मारून टाकलें. 


“....आणि या रोपट्यांना एवढीच अडचण नसते,” मिस मॅकडंटायर पुढे 
बोलू लागल्या, “त्यांना पाणी आणि सूर्यप्रकाश यांचं संतुलन सांभाळावं 
लागतं. पाणी जास्त मिळालं तर रोपटी सडतात आणि कमी मिळालं तर 
मरतात.” 

“खूपच नाजूक दिसतायत,” एक मुलगा म्हणाला. 

“आपण कदाचित त्यांची मदत करू शकू,” जोचा मित्र स्कॉट म्हणाला. 


हो, मदत मिळाली तर फायदाच होईल त्यांना,” मिस मॅकडुंटायर 
म्हणाल्या. 


जोने दलदलीकडे पाहितलरं. “इथे आणखीही अशी रोपटी आहेत का? कि हे 
एकटंच आहे?” तो लॅडीकडे वळला. “आपण शोधून बघूया, काय लॅडी?” 

















संपूर्ण दुपारभर, जो बहर आलेल्या ऑकिडच्या रोपट्यांचा शोध घेत होता. 
तशी आणखी सोळा रोपटी सापडल्यावर त्याला आश्चर्य वाटलं. 


“सगळीकडे ऑकिडच ऑकिड दिसतायत, लॅडी!” 


रात्रीच्या जेवणाची वेळ होऊ लागली तसं ते घराकडे चालू लागले. पण 
जोच्या डोक्यात ऑकिड काट्यांसारखे रुतून बसले होते. त्याने स्वत:ला वचन 
दिलं की तो पुन्हा तिथे येईल आणि आपला शोध सुरू ठेवेल. 

मग उन्हाळ्याच्या सुट्टीत जो आणि लॅडी वेळ मिळेल तेव्हा दलदलीच्या 
भागात फिरले. 

“आधी बत्तीस सापडले होते, आता छप्पन झाले,” दोन आठवड्यांनी तो 
म्हणाला. 


मिस मॅकडुंटायरचे शब्द आठवून त्याने लॅडीच्या डोक्यावर थोपटलं. मग 
त्याने स्वत:लाच विचारलं, जर....? 


शेतात पोहोचेपर्यंत त्याच्या मनात एक धाडसी विचार आला. 





जोने उत्साहाने आपल्या शोधाबद्दल घरच्या लोकांना सांगितलं. त्याला काय करायची इच्छा 
आहे, तेदेखील त्याने सांगितलं. 

“तला दलदलीतल्या रानटी ऑकिड रोपट्यांची मदत करायचीय!” त्याचे वडील उद्गारले. “हेच 
करायचं असेल तर आपल्या स्वयंपाकघराच्या दरवाजाबाहेरच त सरुवात करू शकतोस!” 

त्याच्या बहिणीने, मेरीने आपलं हसू दाबलं. 

“गप्प बस!” आई मेरीवर चिडली. 

“पण ऑकिड आपल्या शेताचाच भाग आहेत, बाबा. ते फक्त दलदलीत उगवतात. त्यांना 
बटाट्यापेक्षा जास्त मदतीची गरज असते.” 

“आणि जेव्हापासून हिमनदीने जमिनीवर दलदल केलीय तेव्हापासून त्या जमिनीत एकसुद्धा 
बटाटा उगवलेला नाहीये.” 

“बघ, रुफस” आई मध्येच बोलली. “आपल्या मत्रात्रा शेतीच्या कामाशिवाय त्याच्या आवडीचं 
काम करायला मिळायला पाहिजे. त्यातूनच त्याला आनंद मिळेल.” 

“आनंद!” वडील चिंतेच्या स्वरात म्हणाले. “आपण राहातोयच की आनंदात! पण आनंद 
मिळाला म्हणन आपल्याला अन्न मिळत नाही, छत मिळत नाही हे जोला कळायला हवं.” 

जेवणाच्या टेबनवर जण काही थंडगार बर्फच पडला 

“माझं घरचं आणि शाळेचं काम पूर्ण केल्यावर तरी मी हे काम करू शकतो?” जोने विचारलं. 

उकडलेला बटाट चावत चावत वडील म्हणाले, “हो, तेव्हा जरूर करू शकतोस.” 














भांडी धुतल्यावर आणि गायीचं दूध काठून झाल्यावर जोने 
त्याच्या आईला आणि बहिणीला ती दुर्मीळ रानटी ऑकिड 
दाखवायला नेलं. लॅडीसुद्धा सोबत होती. ते घाईघाईत फिरले कारण 
डोंगरात सूर्यास्त होण्याची, रात्र पडण्याची वेळ झाली होती. 

“हे ऑकिड प्रागैतिहासिक काळातत्रे वाटतात,” मेरी म्हणाल्री. 


“अगदी आईच्या स्लिपरसारखे. फक्त हे खूप छोटे आहेत आणि 
त्यांना पंख आहेत.” 


आई गालातल्या गालात हसली. “यातला प्रत्येक ऑकिड माझ्या 
आखूड आणि जाडजूड अंगठ्याच्या अचूक मापाचा आहे!” 














पुढल्या दिवशी सकाळी, जोने लेडीज स्लिपर ऑकिंडबद्दल जास्तीत 
जास्त वाचन सरू केलं. मिस मॅकडुंटायरने त्यात्रा शोधकामात मदत केली 
आणि तिच्या मार्गदर्शनाखाल्री त्यांनी एक योजना तयार केली 
आता दर दुसऱ्या दिवशी जो दलदलीत परतून तेथील पाण्याची पातळी 
तपासू लागला. 
त्याने बीव्हर बांधातल्या काही फांद्या आणि झाडं हटवली आणि 
गरजेएवटंच पाणी तळ्याकडे वाहात राहील हे पाहिलं. 
एक डहाळी हातात घेऊन त्याने ऑकिडच्या रोपटयांचं परागीकरण 
केलं. तेव्हा त्यांच्या शेंगांमधल्या बिया बाहेर निघाल्या आणि मातीत 


पडल्या. 












रति हः 
क ज्र 
| र ८5“: १४८३-६७ - 

, ५ * 0७921 क 
6. च. १40” “डा "न « 


| १२६ ५५५२: 
| स्य >> *, 
३०-* 2५००९०2२०७ य 










| व र. 
७” * व! ६.३". अर धरं क 
9» र) / >> जी हि '* 





९५० (४४2. 








त्याने खुरटी झाडंझुडपं कापली आणि घनदाट छायेतली ऑकिड 
सूर्यप्रकाश असलेल्या ठिकाणी प्रत्यारोपीत केली. 


पुन्हा त्या ठिकाणी परतल्यावर मात्र बीव्हरने बांधामध्ये केलेल्या 
फटी भरलेल्या आहेत, असं जोला नेहमी दिसत असे. पण त्याला 
याने काही फरक पडत नसे. त्याला उमगलं होतं की बीव्हर स्वतःच्या 
घराचं रक्षण करत होते. 

ऑकिड खायला येणाऱ्या हरणांना जो पळवून लावू लागला. तो 
माशा आणि त्याला चावू पाहाणाऱ्या डासांच्या झुंडीशीही झुंजला. 


“कधीतरी,” तो म्हणाला, “झाडीमध्ये जेवढे किडे आहेत त्यापेक्षा 
जास्त लेडीज स्लिपर ऑकिड दलदलीत दिसतील.” आणि तो तोंडाने 
शिटी वाजवू लागला. 








हिवाळा सुरू झाला तेव्हा त्याने बर्च, अश आणि देवदार इत्यादी 
झाडांची छाटणी केली. यामुळे बर्फोने झाकली गेलेली जमीन ऊबदार 
उन्हाने न्हाऊन निघाली. पडलेली झाडं, फांद्या त्याने आपला घोडा 
मेजरच्या मदतीने खेचून घरी आणल्या. 


नंतर, रस्त्याच्या टोकाला असलेल्या कारखान्यात त्याने झाडे कापून 
घेतली. आपल्या वडिलांच्या मदतीने जो कापलेल्या लाकडांच्या नावा बनवू 
लागला. उरलेल्या लाकडांपासून त्याने खेळण्यातले ट्रक आणि रेल्वे 
बनवल्या. 


“दलदल स्वत:चं जतन करण्यासाठी कमाई करतंय, बाबा,” एकदा 
दुपारी जो बाबांना म्हणाला. 


मग वडील हसले आणि त्यांनी लाकडाचं भंगार चुलीत फेकत्रं. “मला 
वाटतं तुझं बरोबर आहे, बेटा.” 








जोने झऱ्याला आलेला पूर आणि उन्हाळ्यातल्या दुष्काळात ऑकिडना 
वाचवलं. त्याने वादळवारे आणि उद्योगी बीव्हरपासूनही त्यांचं रक्षण केलं. 
हे काम करता करता जो मोठा झाला, त्याचं लग्न झालं आणि त्याचं 
स्वत:चं कुटुंब बनलं. शेत आणि जमीन त्याला वारसाहक्काने मिळाली. 
तो कधीही एक चांगला शेतकरी बनू शकला नाही. त्याला लाकडी काम, 
मॅपल सीरपचं उत्पादन आणि ऑर्किड उगवण्यात मजा येत होती. 


हळूहळू त्याच्या प्रयत्नांना यश मिळू लागलं. 


दिमाखदार लेडीज स्त्रिपर ऑर्किडची संख्या वाठू लागली. त्यांची मुळं 
नसांसारखी मातीखाल्री पसरली. ते आता एकटे नाही तर समुहांमध्ये उगवू 
लागले. काळाबरोबर ते टिकले आणि भरपूर पसरल्रे. 











र औ.« क 
_ उ्कचि 
सोळाव्या उन्हाळ्याच्या आसपास, एकदा सकाळी, जोने घरात 
राहाणाऱ्या आपल्या सर्वात धाकट्या मुलीला वर बोलावलं. “चल रोडेना 

आपण लेडीज स्तल्रिपर ऑकिड बघून येऊ.” 

रोडेनाने बिछान्यातून उडी मारली. थोड्याच वेळात ती आणि तिचे 
वडील दलदलीत गडघाभर पाण्यात उभे होते. त्यांच्या आजबाजला 
पाणसाप फिरत होते. एक घार त्यांच्या डोक्यावर आकाशात घिरट्या 
घालत होती. तिच्या वडिलांसारखंच, रोडेनासद्धा सापांना घाबरत नव्हती 
सापही निसर्गाच्या योजनेचाच हिस्सा आहेत, हे तिला उमगलं होतं 

ते शांतपणे उभे राहिले आणि भोवताली पसरलेली रानटी ऑकिडची 
चादर बघू लागले. मग अचानक रोडेना ओरडली, “बाबा, उडी मारा!” 
त्यांनी ट्रॅगनफ्लायसारखी वर उडी मारली. ते जमिनीवर आले तेव्हा 
पथ्वी आणि त्यांच्या आजबाजच्या प्रत्येक सजीवाने वर उडी मारली 
रोडेना आनंदाने ओरडू लागली. दलदलीत पुन्हा बहर आला 


क डू. "रका करर ११५. शर 
* का2><” > 
क "1 क्र “० 4 11 भै 


७ लट 
|] 
:-< र. 
गं के ह 
1 


वी 
म । 
के 













“क. रो 






१ ७५१ ८३५०८५ 
















“तुम्हाला काय वाटतं, आज किती लेडीज स्लिपर 
ऑकिड असतील?” रोडेनाने विचारलं. 

हसत हसत वडील म्हणाले, “झुडपांमध्ये जेवढे किडे 
आहेत, त्यांच्यापेक्षा जास्त.” 

रोडेना आनंदाने ओरडली आणि तिने हवेत पुन्हा उडी 
मारली. जोने तोंडाने शिटी वाजवली. मग ते उड्या 
मारत, ओरडत आणि शिट्या वाजवत राहिले. शेवटी, 
त्यांचे पाय चिखलात घसरलत्रे आणि ते जनावरांसारखे 
घसरून खाल्ली पडले. 





समारोप 


पुढची सात वर्षे, जो आणि रोडेनाने लेडीज स्लिपर ऑकिडचं संगोपन केलं. त्यातून काही 
हजार रोपटी दलदलीत उगवल्ी. 

पर्डन शेतावर दुर्मीळ रानटी ऑकिड उगवल्याची बातमी आगीसारखी पसरली. दरवर्षी शेकडो 
लोक ऑकिडचा बहर बघायला तिथे येऊ लागले. जो आणि रोडेनाच्या शेतघराच्या दरवाजावर जे 
कुणी गेले त्यांचं त्यांनी उदार मनाने स्वागत केलं 

हिवाळ्यात एकदा कित्येक फट खोल बर्फवष्टी झाली तेव्हा जो शांतपणे मत्यल्ा सामोरा गेला 

जोच्या मत्यनंतर काही काळाने, त्याच्या कटंबियांनी त्याच्या इच्छेचा सन्मान केला आणि 

त्या प्रांताच्या संवर्धन प्राधिकरणाकडे सोळा हजार लेडीज स्त्िपर ऑकिडची देखभाल करायचं 
काम सोपवलं. त्यांनी खात्री केली की सोळा हजार लेडीज स्लिपर ऑकिडची वसाहत नेहमी 
समद्ध राहील. ऑकिडचं रक्षण करण्यासाठी आणि पाहण्यांना दलदलीच्या जमिनीवर चालण्यासाठी 
नवा रस्ता बनवण्यात आला. 

आज तुम्ही तिथे गेलात तर तुम्हाला रोडेना भेटू शकेल. 

तिला विचारा, “आज किती लेडीज स्त्िपर ऑकिडना बहर आलाय?” 

ती तुम्हाला उत्तर देईल, “ही कॅनडा आणि कदाचित उत्तर अमेरिकेतलीही सर्वात मोठी वसाहत 
आहे.” 

आणि ती बरोबर बोलत असेल. 


